मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ अंतर्गत 
राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणावरील 
शासकीय व अशासकीय सदस्यांचे 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ६ सप्टेंबर , २०२२ 


वाचा :- 


१) शासन अधिसूचना दिनांक २० ऑक्टोबर, २०१८ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माआप्रा-२०१८/प्र.क्र.३३२/आरोग्य 
३अ, दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१८ 

3) शासन आदेड़ा क्रमांकः माआप्रा-२०१८/प्र.क्र.३३२/आरोग्य 331, दिनांक २२ जानेवारी, 
२०२१ 

४) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२२ 

५) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग),आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक.संआसे/मा.आ./टे- 
२/ $॥॥-॥/अधिसूचना/२२-२५/२२, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने मानसिक आरोग्य अधिनियम, २०१७ लागू केला असून त्याअंतर्गत 


संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २० ऑक्टोबर, २०१८च्या अधिसूचनेनुसार राज्यामध्ये " राज्य 


मानसिक आरोग्य प्राधिकरण " गठीत करण्यात आले आहे. तसेच संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ येथील 


दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणावर 


नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर राज्य मानसिक आरोग्य 


प्राधिकरणावरील नामनिर्देशित सदस्यांची मुदत ०३ वर्षाकरीता होती. सदर मुदत संपल्याने नवीन 


सदस्यांची नेमणूक करण्याकरीता जाहिरातीद्वारे प्राप्त झालेल्या अर्जामधून अशासकीय सदस्याची 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 


निवड करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक २९ 


मे, २०१८ च्या अधिसूचनेतील कलम ७ नुसार, मा. अध्यक्ष, राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण तथा 


मा.अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती दिनांक २२ जानेवारी, २०२१ 


च्या शासन आदेशान्वये गठित करण्यात आली होती. सदर समितीद्वारे अशासकीय सदस्याची 


मुलाखतीद्वारे निवड करण्याकरीता पात्र उमेदवारांची दिनांक २१.०७.२०२२ रोजी मुलाखत पार 


पाडली. याअनुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या शासन 


निर्णयानुसार सदर प्राधिकरणावर अशासकीय सदस्याची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि 


मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ च्या खंड ४६ (१) नुसार राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणावरील 


शासकीय व अशासकीय सदस्यांची एकत्रित नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


यास्तव उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येवून पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ च्या खंड ४६ (१) नुसार राज्य मानसिक आरोग्य 
प्राधिकरणावरीळ शासकीय व अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ मधील तरतूदीनुसार राज्य पदनाम 
मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाची रचना 


शि राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव /प्रधान | पदसिध्द अध्यक्ष 
सचिव/अपर मुख्य सचिव 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(a) 


2 राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संबंधित we | पदसिध्द सदस्य 


सचिव. 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(b) 

3. | संचालक, आरोग्य सेवा sya, मुंबई पदसिध्द सदस्य सचिव 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(c) 

४ | राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सह सचिव. पदसिध्द सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 


Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(d) 


राज्य शासनाच्या संबंधित इतर विभागाचे पदसिध्द प्रतिनिधी 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1) (९) 


Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(k) 


१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. पदसिध्द सदस्य 
२. संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई पदसिध्द सदस्य 
३. मनोविकृती विभाग प्रमुख, सर जे.जे. वैद्यकिय विद्यालय, | पदसिध्द सदस्य 
मुंबई. 

४. अतिरिक्‍त संचालक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा | पदसिध्द सदस्य 
आयुक्तालय, मुंबई. 

६ ।शासन नामनिर्दशित -राज्यातील मनोरुग्णालयाचे प्रमुख किंवा | वैद्यकीय अधिक्षक, 
कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मनोविकृती विभागाचा | प्रादेशिक मनोरुग्णालय, 
प्रमुख ठाणे, सदस्य. 

Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(f) 

9 ।शासन नामनिर्देशित - राज्य शासनाच्या सेवेत नसलेला | डा. शाश्वत eM, सदस्य. 
राज्यातील एक नामाकिंत मानसोपचार तज्ञ 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(g) 

८ james नामनिर्देशित -मानसिक आरोग्य अधिनियम - २०१७ | सदस्य, या पदाची 
मधीळ खंड (२) च्या उपखंड (१) मधील (७) (iil) मध्ये नमुद | जाहिरात देण्यात आलेली 
केल्याप्रमाणे किमान १५ वर्षाचा अनुभव असलेला एक मानसिक | आहे. 
आरोग्य व्यवसायिक 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(h) 

९ ।शासन नामनिर्देशित -मानसिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये १५ वर्षे | डा. रोनी जार्ज, सदस्य 
अनुभव असलेले मानसिक सामाजिक कार्यकर्ता 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (]1)(1) 

दिं ० । शासन नामनिर्देशित -मानसिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये किमान १५ | डा. तस्नीम राजा, सदस्य 
वर्षे अनुभव असलेले एक वैद्यकीय मानसशास्त्रज्ञ 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)q) 

हिं १ | शासन नामनिर्देशित - मानसिक आजार क्षेत्राम्ये किमान 94] डॉ. निळम बनसोडे, 
वर्षे अनुभव असलेले एक मानसिक आरोग्य परिचारीका सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


छासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 


Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(n) 


१२ । शासन aA Bra - ज्यांना मानसिक आजार झाला आहे किंवा | 9ST. क्र्चा are, सदस्य 
झाला होता sta व्यक्‍तींचे प्रतिनिधित्व करणारे दोन व्यक्‍ती २) ०१ पदाची जाहिरात 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)0) देण्यात आलेली आहे. 

१३ । शासन नामनिर्देशित - मानसिक आजार असलेल्या व्यक्‍तीची | १ श्रीमती जॉय मोन्टेरिओ 
काळजी घेणाऱ्या व्यक्‍ती/संस्था प्रतिनिधित्व करणारे दोन व्यक्‍ती | , सदस्य 
Mental Health Care Act, 2017 Section 46 (1)(m) 2) 09 पदाची जाहिरात 

देण्यात आलेली आहे. 

१४ । शासन नामनिर्देशित- मनोरुग्णांना सेवा देणारी अशासकीय | १ श्रीमती परवीन ara, 
संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करणाया- दोन व्यक्‍ती सदस्य 


२श्री. असिम सरोदे, 
सदस्य 


२. राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाचे सदस्य यांचे अधिकार व कार्ये तसेच पदावधी इत्यादी बाबी 


ह्या राज्य मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ मधील खंड ४७ (१) व ५५ मधील तरतूदी नुसार असतील. 
३. सदर प्राधिकरणावरील अशासकीय सदस्यांना शासनाच्या नियमानुसार बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता 
व अन्य भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०६११५९०५६४१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Roshani 


Dinesh 
Kadam 
Patil 


Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 
Maharashtra, O = 
Government Of 
Maharashtra, OU = Public 
Health Department 

Date: 2022.09.06 12:26:34 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मुंबई 


२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 


) मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ 
नागपूर. 
७) आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
८) संचालक (9), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
९) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
१०) मनोविकृती विभाग प्रमुख, सर जे.जे. वैद्यकिय विद्यालय, मुंबई. 
११) अतिरिक्‍त संचालक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
) 
) 


१२) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

१३) सर्व संबधित नामनिर्देशित सदस्य (सहसंचाळक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 

१४) निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


